महाराष्ट्र शासन 
महसूल व वन विभाग, 
मुख्य इमारत, पहिला मजला, मादाम कामा मार्ग, 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मंत्रालय, मुंबई-४०००३२. 


दूरध्वनी क्र.०२२-२२०४८२४७ Email ID : deskkh2-rfd@mah.gov.in 
क्र.गौखनि-४१अ/०८२४/प्र.क्र.३१४/ख-२ दिनांक : २५ सप्टेंबर, २०२४ 


विषय : गौण खनिज-बीड 
सन २०२१-२०२२ मधील मौजे मोगरा,ता.माजलगांव, 
जि.बीड या वाळूगटाच्या अनुषंगाने लिलावधारक यांनी शासन जमा 
केलेली २५ टक्के रक्‍कम परत करण्याबाबत.. 
- बप्पाश्री कन्स्ट्रकान, गंगामसला, ता.माजलगांव, जि.बीड, प्रो.प्रा.श्री. 
Ua नारायणराव सोळंखे. 


शासन ज्ञापन: 

जिल्हाधिकारी, बीड यांचे पत्र क्र.२०२३/गौख/वालि/मंजरथ-१/कावि-, दिनांक 
२०.०५.२०२४ रोजीच्या पत्राच्या अनुषंगाने कळविण्यात येते की, सन २०२१-२०२२ करीता मौजे 
मोगरा, ता.माजलगांव, जि.बीड वाळू घाट हा लिलावधारक suet कन्स्ट्रक्कान, गंगामसला, 
ता.माजलगांव, जि.बीड, प्रो.प्रा.श्री. det नारायणराव सोळंखे यांनी सर्वोच्च बोळीस लावल्याने 
मंजूर करण्यात आला. 
०२. लिलावधारक यांनी दिनांक २८.०१.२०२२ च्या वाळू/रेती निर्गती धोरणातील 
तरतुदीनुसार रू.२७,७७,७७८/- रक्‍कम शासन जमा केली. सदर वाळूगटाच्या अनुषंगाने SEAC 
कडून पर्यावरण अनुमती विहित वेळेत मिळाली नसल्याने, लिळावधारक यांनी सदर निवीदा रद्द 
करून त्यांनी शासन जमा केलेली रक्‍कम रू.२७,७७,७७८/- परत करण्याची विनंती केळी. सदर वाळू 
गटास पर्यावरण अनुमती वेळेत प्राप्त न झाल्याने व लिलावधारकास वाळूगटाचा ताबा दिलेला 
नसल्याने, वाळू गटाच्या अनुषंगाने लिलावधारक यांनी शासन जमा केलेली २५ % रक्‍कम 
रू.२७,७७,७७८/- (फक्त सत्तावीस लाख स्त्त्याहत्तर सातशे अट्ट्याहत्तर रूपये ) त्यांना परत 
करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. 
०३. सबब JUS कन्स्ट्रकान, गंगामसला, ता.माजलगांव, जि.बीड, प्रो.प्रा.श्री. adler 
नारायणराव सोळंखे यांना सन २०२१-२०२२ मधील मौजे मोगरा, ता.माजलगांव, जि.बीड या 
वाळूघाटाच्या अनुषंगाने शासन जमा केलेली २५ टक्के रक्‍कम रू.२७,७७,७७८/- (फक्त सत्तावीस 
GRE VASA Ua SISA रूपये) प्रत्यक्षात शासनाकडे जमा केल्याची व यापूर्वी ही रक्‍कम 
अदा केलेली नाही याची खातरजमा करुन घेण्याच्या अटीवर अदा करण्यास झासन ज्ञापनाद्वारे 
मान्यता देण्यात येत आहे. 
०४. या बाबीवर होणारा खर्च सन २०२४-२०२५ या वर्षाकरीता लेखाशिर्ष "०८५३-अलोहयुकक्‍्त 
खाणी व धातुझशास्त्रीय उद्योग "१०२-खनिजबाबत सवलत फी व स्वामित्वधन, ९००, अलोहयुक्‍्त 


शासन ज्ञापन क्रमांकः गौखनि-४१अ/०८२४/प्र.क्र.३१४/ख-२ 


खाणकाम व धातुझास्त्रीय उद्योग-वजा परतावे (००) (०१) वजा परतावे (०८५३ ००८६) खाली वजा 
परतावे देण्याकरीता करण्यात आलेल्या उपलब्ध अंदाजपत्रकीय तरतूदीमधून खर्ची टाकून 
भागविण्यात यावा. 
०५. सदर झासन ज्ञापन वित्त विभागाच्या क्र.विअप्र-२०१९/प्र.क्र.२०/२०१९/विनियम, दिनांक 
०८.०८.२०१९ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका, १९७८, भाग-२ नुसार 
महसूल व वन विभागास प्रदान करण्यात आलेल्या वित्तीय शक्‍तीनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 
सदर शासन ज्ञापन महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेतांक २०२४०९२५१७०४३७५११९ असा आहे. हे शासन 
ज्ञापन डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकीत करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांचे आदेशानुसार व नांवाने, 


SADANAND 
GOVIND MOHITE 


(सदानंद गो. मोहिते) 
कार्यासन अधिकारी, महसूल व वन विभाग 


प्रति, 
जिल्हाधिकारी, बीड 
प्रत: 
१) विभागीय आयुक्त, छत्रपती संभाजीनगर विभाग, छत्रपती संभाजीनगर. 
२) प्रधान महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता)-२, नागपूर. 
३) प्रधान महाळेखापाल (लेखापरीक्षा)-२, नागपूर. 
४) जिल्हा कोषागार अधिकारी, बीड. 
५) कार्यासन अधिकारी (ब-१ कार्यासन) महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, 
हुतात्मा राजगुरू चौक, मादाम कामा मार्ग, मुंबई -४०० ३२. 
६) निवडनस्ती “ख-२” कार्यासन, महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, हुतात्मा 
राजगुरू चौक, मादाम कामा मार्ग, मुंबई -४०० ३२. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


